श्री. राहुल गवई, विभागीय वन अधिकारी 
(वन्यजीव) बोर अभयारण्य नागपूर यांची कृषी 
विभागातील सेवा जोडून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१२४/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२. 


पहा : १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), म.रा. नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/मुले/वैन/ 
प्र.क्र.३१३/११-१२/८२२/२०-२१ दि.१२/१०/२०२१ 
२) विभागीय कृषी सह संचालक, अमरावती यांचे जा.क्र./आस्था-३/कृषिसेवक/नियुक्‍ती/ २६६७/ 
२०० अमरावती दिनांक १७ ऑगस्ट, २००४ 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००६/८७ /सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ 
४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२ /सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ 


आदेशा :- 


महाराष्ट्र वनसेवा परिक्षा २००७ मध्ये श्री. राहुल गवई यांची सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ 
श्रेणी) या पदावर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने शिफारस केली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक एमएफएस-१२०८/प्र.क्र.२८२/फ-८, मंत्रालय, मुंबई दि.१७/०६/२००९ अन्वये 
राज्य वनसेवा महाविद्यालय, कोईम्बतुर तामिळनाडू येथे त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचे आदेश 


निर्गमित करण्यात आले होते त्यानुसार श्री. राहुल गवई राज्य वनसेवा महाविद्यालय, कोईम्बतुर 
तामिळनाडू येथे दि.१७/०७/२००९ रोजी प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले होते. 


२. श्री. राहुल गवई, सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदावर रुजू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र 
शासन कृषी विभागामध्ये विभागीय कृषी सह संचालक, अमरावती यांच्या दि.१७/०८/२००४ च्या 
आदेशान्वये कृषी सेवक या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. गवई यांनी कृषी सेवक 
पदावरील तीन वर्षाची सेवा समाधानकारक पूर्ण केल्यानंतर, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती 
यांच्या दि.२१/०८/२००७ रोजीच्या आदेशान्वये श्री. गवई यांना दि.२१/०८/२००७ पासून कृषी सहायक 
पदावर नियमित नियुक्‍ती देण्यात आली होती. 


३. श्री. राहुल गवई, यांची सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातून विभागीय वन 
अधिकारी गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) संवर्गामध्ये पदोन्नती झालेली आहे. त्यानंतर यांनी दि.३१/०८/२०२० 
रोजीच्या विनंती अर्जान्वये, महाराष्ट्र शासन कृषि विभागातील विभागीय कृषी सह संचालक अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१२४/फ-८ 


अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी मोताळा जि. बुलढाणा येथे कृषी सेवक व तद्नंतर कृषी सहायक पदांवर 
दि.२१/०८/२००४ ते दि.१६/०७/२००९ या कालावधीत केलेली सेवा सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ट 
श्रेणी) पदावरील सेवेला जोडून मिळण्याबाबत विनंती केली आहे. 


४. श्री. राहुल गवई यांनी महाराष्ट्र वनसेवा २००७ परिक्षेला बसण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत 
तालुका कृषी अधिकारी मोताळा जि.बुलढाणा यांना दि.२३/०८/२००७ रोजीच्या अर्जान्वये विनंती केली 
होती. त्यानंतर श्री. गवई यांची महाराष्ट्र वनसेवा २००७ मध्ये सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
पदावर निवड झाली. सदर पदावर रुजू होण्यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांनी 
दि.९/७/२००९ रोजीच्या आदेझान्वये श्री. राहुल गवई यांना कृषी सहायक पदावरुन Vata केले आहे. 
त्यानंतर श्री. गवई दि.१७/०७/२००९ रोजी सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदावर रुजू झाले 
आहेत. 


५. श्री. राहुल गवई यांनी विहित मार्गाने अर्ज केल्याचे दिसून येते. तसेच त्यांच्या कृषी सेवक, कृषि 
सहायक व सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ट श्रेणी) या सेवांमध्ये कोणताही खंड पडलेला नाही. 
त्याचप्रमाणे त्यांच्या कृषी सेवक/कृषी सहाय्यक पदासाठी परिविक्षाधीन काळावधी नाही. तथापि सहायक 
वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पुर्ण केला आहे. 
तसेच श्री. गवई हे वित्त विभागाच्या दि.१२/०१/२००७ व दि.१८/८/२००९ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये विहित 
केलेल्या अटींची तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ मधील नियम ३० व 39 मधील तरतुदींची 
पुर्तता करीत आहेत. 


६. श्री. गवई यांचा कृषी विभागांतर्गत कृषी सेवक, कृषि सहायक या पदांवरील दि.२१/०८/२००४ ते 
दि.१६/०७/२००९ हा कालावधी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम ३० व ३१ 
मधील तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतन विषयक लाभासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून गणण्यात यावी. श्री. गवई 
यांची प्रथम नियुक्‍ती दि.१७/८/२००४ रोजी झाली असल्याने व ते वित्त विभागाच्या दि.१२/०१/२००७ 
रोजीच्या परिपत्रकातील अटीची पुर्तता करीत असल्याने त्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
लागू राहील. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ च्या नियम २१ व २२ मधील तरतूदीनुसार 
दि. १६/७/२००९ रोजी श्री. गवई यांच्या खात्यात शिल्लक असलेली सर्व प्रकारची रजा (अर्जित रजा/ 
अर्धवेतनी रजा) ही त्यांच्या सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदावरील रजेच्या हिशोबात 
धरण्यात यावी. 


७. सदर शासन आदेशा वित्त विभागाच्या अनी सं. क्र.१७१/२०२१/सेवा-७ दि.०२/०६/२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१२४/फ-८ 


८. सदर शासन Bea, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०११४१४४२०२६८१९ असा आहे .हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR 
SHENDAGE 


160564913 


(आनंदा शेंडगे) 
अवर सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.रा.नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी, 

५. मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक/ उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (सर्व), 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

८. श्री. राहुल गवई, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), बोर अभयारण्या नागपूर 
(अ.प्र.मु.व.सं.,म.रा.नागपूर यांच्या मार्फत) 

९. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


